डर दहशतवाद विरोधी पथके/ 
उपपथके निर्माण करण्यासाठी विविध 


संवर्गातील १२६ पदे निर्माण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विमाग 
शासन निर्णय क्र. एसएसए १००६/प्रक्र.३६३/विशा.४, 
मंत्रालय, मुंबई, दि. २३ एप्रिल, २००७. 


वाचा- १) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्र. पोमसं/२६ब/दविप/ 
औरंगाबाद, नागपूर/२००६, दि. ३०.६.२००६. - 
२) शासन निर्णय गृहविभाग क्र. एसएसए १००६/प्रक्र.३६३/विशा.४, दि.४,७.२००६. 
३) शासन निर्णय गृहविमाग क्र. एपीओ ३६०५/प्रक्र.३ब/पोल ३, दि.१७.२.२००६, 


- प्रस्तावना:- राज्यातील दहशतवादी कारवायांमध्ये होत असलेली वाढ व ठिकठिकाणी सापडत 
असलेली स्फोटके व॑ शस्त्रास्त्रे इ. बाबींना परिणामकारक आळा घालण्यासाठी दहशलवाद 
विरोधी पथकाच्या कार्यकक्षा राज्यमर वाढवून ही यंत्रणा अधिक मजबूत व कार्यक्षम 
बनविण्यासाठी दहशतवाद विरोधी पथकाची औरंगाबाद = नागपूर येथे, पोलीस 
महासंचालकांकडे उपलब्ध असलेल्या पदांमधून ७६ पदे वर्ग करुन प्रत्येकी एक याप्रमाणे २ 
पथके निर्माण करण्याचे आदेश संदर्भाधीन दि:४.७.२००६ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित 
करण्यात आले होते. परंतु अशाप्रकारे उपलब्ध पदांमधून पदे वर्ग करुन पथके कार्यान्वित 
करणे शक्‍य नसल्यामुळे पदांची नव्याने निर्मिती करुन व आवश्यक साधनसामुग्री व वाहने मंजूर 
करुन औरंगाबाद व नागपूर येथे २ पथके आणि नाशिक व पुणे येथे २ उप पथके निर्माण 
करण्याचा प्रस्ताव पोलीस महासंचालक यांनी त्यांच्या संदर्भाधिन दि.३०.६.२००६ च्या पत्रान्वये 
पाठविला होता. त्यानुसार कार्यवाही करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- उपरोक्त प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील दहशतवादी 
कारवायांना त्वरेने व परिणामकारक आळा घालण्यासाठी संदर्भाधीन  दि.४.७.२००६ चा शासन 
निर्णय रद्द करुन, त्याऐवजी पोलीस महासंचालक यांच्या आस्थापनेवर औरंगाबाद व : नागपूर 
येथे प्रत्येकी एक याप्रमाणे दोन दहशतवाद विरोधी पथके आणि नाशिक व पुणे येथे प्रत्येकी एक 
याप्रमाणे दोन दहशतवाद विरोधी उपपथके स्थापन करण्यास याद्वारे शासन मंजूरी. देत आहे. 
| सदरहू पथके व उपपथकांसाठी खालीलप्रमाणे पदांची निर्मिती करण्यास व ती 
पदे दि.२९.२.२००८ पर्यन्त पुढे चालू ठेवण्यास याद्वारे शासन मंजूरी देण्यात येत आहे - 


ळळळी 6 क ors 


| sf पोलीस निरीक्षक ___ | ७४५०-२२५-११५००| २ ॥ २ | a | 


पोलीस हवालदार | wooo-teogoo} @ | a] 3 [ate 
| पोलीस नाईक | wooe-too-tooo | 4 [4 
wp a te 


पोलीस ४ ३०५०-७५-४५९० % 
चालक 


| २७| 


क का क सया >> 


2. वरीलप्रमाणे निर्माण करण्यात आलेल्या पदांना खाली नमूद केल्याप्रमाणे 
उत्तेजनार्थ सवलती मंजूर करण्यात येत आहेत. 


१) दहशतवाद विरोधी पथकातील पोलीस अधिकारी/कर्मचा-यांना मूळ आस्थाघनेवर 
मिळणारे वेतन याखेरीज yo टक्‍के मूळ वेतन व त्यावरील महागाई भत्ता अधिक दरमहा वाढीव 
वेतन मिळेल. मात्र पोलीस अधिकारी/कर्मचारी मूळ दलात परत गेल्यास हे अतिरिक्‍त वेतन 
दिले जाणार नाही. 

२) पथकातील पोलीस कर्मचा-यांना दैनिक भत्त्यामध्ये १०० टक्के वाढ. 

३) पथकातील पोलीस अधिकारी/कर्मचारी यांना विशेष गट विमा योजना लागू करण्यात 
आली आहे. त्यानुसार पोलीस उप आयुक्त व त्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाच्या अधिका-यांना रु. १० 
लाख, पोलीस निरीक्षक ते सहा.पोलीस आयुक्‍त दर्जाच्या अधिका-यांना रु.७.५० लाख व 
पोलीस उप निरीक्षक व त्यापेक्षा कमी दर्जाच्या पोलीस अधिकारी /कर्मचा-यांना रु.५ लाखाचा 
विमा काढण्यात येईल. याबाबत गट विमा हप्त्याची रक्कम शासनाकडून देण्यात येईल. 


३. संदर्भाधीन दि.१७.२.२००६ च्या शासन निर्णयानुसार पोलीस आयुकत, बृहन्मुंबई 
यांच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यात आलेल्या पदांमधून सहायक पोलीस आयुक्तांची २ पदे 
नागपूर व औरंगाबाद येथील मंजूर करण्यात आलेल्या दहशतवाद विरोधी प्रथकास प्रत्येकी १ 
याप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात यावीत. 


४. सदर पथके/उपपथके यांना शस्त्रे व दारुगोळा, वाहने व साधनसामुग्री 
यथावकाश भंजूर करण्यात येईल. 


4. सदर पथके/उपपथके तातडीने निर्माण करणे आवश्यक असल्याने त्याकरीता 
परिच्छेद १ प्रमाणे सदर १२६ पदांची निर्मिती करुन त्या पदांच्या मे व जून २००७ महिन्याचे 
वेतन, भत्ते व उत्तेजनार्थ योजनेवरील खर्च भागविण्यासाठी आकस्मिकता निधीमधून रु. 
४२,२७,१२४/- ( रुपये बेचाळीस लाख, सत्तावीस हजार एकशे चोवीस फक्त) एवढा अग्रीम निधी 
मागणी क्र. बी-१, मुख्य लेखाशिर्ष २०५५ पोलीस १०१ जिल्हा पोलीस (००)(०१) जिल्हा पोलीस 
= pls (योजनेतर)(दत्तमत) (2044 ०१६ ८), या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध करुन देण्यात 
aa आहे. 


व, सदर मे व जून २००७ महिन्याचा १२६ पदांवरील वेतन, भत्ते व उत्तेजनार्थ 
योजनेवरील खर्च शासन ज्ञापन fret विभाग क्र. आकनि ११.०७/१/अर्थसंकल्प १०, दिनांक २० 
एप्रिल, २००७ संगणक संकेतांक क्रमांक (८०००-२६१-६) अन्वये मंजूर 'करण्यात आलेल्या 
रु.४२,२७,१२४/- (रुपये बेचाळीस लाख, सत्तावीस हजार एकशे चोवीस फक्त) एवढया 
आकस्मिकता निधी अग्रीम रकमेतून भागविण्यात यावा. या रकमेतून खर्च करताना सादर 
करण्यात येणा-या देयकांवर, वर नमूद केलेल्या वित्त विभागाच्या शासन ज्ञापनाअन्वये 
आकस्मिकता निधीमधून अग्रीम मंजूर असे लाल शाईने लिहावे. या रकमेची प्रतिपूर्ती 
करण्यासाठी आवश्यक ती पूरक मागणी. विधी मंडळाच्या सन २००७ च्या आगामी अधिवेशनात 
शासनाकडून सादर करण्यात येईल. 


ष्‌ पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम 


पुस्तिका (खंड-१) १९८७ मधील परिच्छेद १८९ ते १९३ मध्ये नमुद करण्यात आलेल्या पध्दतीचा 
अवलंब करुन आकस्मिकता निधी अग्रीम रकमेतून होणा-या खर्चाची विवरणपत्रे योग्य त्या 


34 CADhatre\20070SPL-~NGR/GR ATS 126 z 


प्रपत्रात दरमहा वेळच्यावेळी शासनास सादर करावीत, सदर विवरणपत्रामध्ये आकस्मिकला 
निधी अग्रीमातून खर्च कोणत्या तारखेला करण्यात आला याचा तपशील देण्यात यावा. 


८. सदर शासन निर्णय वित्त. विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.सीआर १०९/०७ 
व्यय-७, दि.२२.३.२००७ अन्वये सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


र :_ हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर woe असून त्याचा 
संगणक संकेतांक क्र.२००७०४२३११२१३१००१ येथे नोंदविण्यात आलेला आहे. 


* महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


: ““ 
her 
ae 
“”( प्र, चं. मयेकर ) 
शासंनाचे कार्यासन अधिकारी. 


प्रति, . 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा पंरिक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग. न 
प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग. 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. . 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, दहशतवाद विरोधी पथक, मुंबई. 
पोलीस अधीक्षक, औरंगाबाद/नागपूर/नाशिक/पुणे. न 

- जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद/नागपूर/नाशिक/पुणे. ी 
वित्त विभाग (कार्यासने व्यय ७/व्यय १०/वित्तीय सुधारणा/अर्थसंकल्प-३/अर्थसंकल्प-१०.) 
गृह विभाग (कार्यासने बीयुडी १/२ पोल-३, विशा ४, पोल 4a) 


समि सिसे सरल 


